कृषि विभागातील कृषि संचालक, कृषि 
सहसंचालक, अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
कृषि उपसंचालक, तंत्र अधिकारी व कृषि 
अधिकारी या संवर्गाचे संवर्गनिहाय 
संख्याबळ (Cadre Strength) निश्चित 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १२२१/प्र.क्र.६५/१५अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: २५ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय ,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/ 
कार्यासन-१२, दि. १७/१२/२०१६ 


२) शासन निर्णय ,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/ 
कार्यासन-१२, दि. १६/०२/२०१८ 


प्रस्तावना :- 
शासनाच्या विविध कार्यालयांमध्ये तसेच महामंडळामध्ये निव्वळ कृषि विषयक व 


तांत्रिक स्वरूपाचे ज्ञान (विवीध खतांच्या मात्रांचे ज्ञान, किटकनाडकांचे ज्ञान तसेच 
जमीन, वनस्पती शास्त्राचे ज्ञाना असणारे अधिकारी/कर्मच्याऱ्यांची आवश्यकता 
असल्यामुळे संबंधीत कार्यालय/महामंडळाच्या आकृतिबंधाच्या आदेशात/सेवाप्रवेश 
नियम/ शासन निर्णयाव्दारे संबंधीत पदावर कृषि विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांची 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीची तरतुद करण्यात आलेली आहे. 


सबब अशा कार्यालय/महामंडळावर केवळ कृषि विभागातील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांचीच प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येते. सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणाच्या अनुषंगाने निर्गमित केलेल्या 
तरतुदीमधीळ परि. ५ (अ) (६) मधील तरतुदीनुसार विशिष्ट संवर्गातील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्या सेवा प्रतिनियुक्तीने घेणे आवश्‍यक असल्यास, जर अशी पदे अन्य 
प्रशासकीय विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण Hol असतील (ज्या पदाचे वेतन राज्य 
शासनाच्या एकत्रित निधितुन दिळे जात असेल अशा प्रकरणी) किंवा अशी पदे राज्य 
शासनाच्या नियंत्रणाखालील मंडळे, महामंडळे, कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रम तसेच 
स्थांयत संस्था यांच्या आस्थापनेवर निर्माण केलेळे असतील (ज्या पदांचे वेतन राज्य 
शासनाच्या एकत्रित निधितून दिले जात नाही) तर अज्ञा पदांना प्रतिनियुक्ती धोरण लागू 
होणार नाही. व बदली अधिनियमातीळ तरतुदीनुसार sean पदांवर नियुक्‍ती देण्याची 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १२२१/प्र.क्र.६५/१५अ 


कार्यवाही संबंधीत संवर्ग नियत्रंण विभागामार्फत करण्यात यावी, अशी तरतुद करण्यात 
आलेली आहे. 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त धोरणानुसार ज्या शासकीय 
कार्यालयातील/महामंडळातील पदे केवळ कृषि अधिकाऱ्यांमधूनच प्रतिनियुक्तीने भरळी 
जातात, अशी पदे कृषि विभागाच्या आस्थापनेवर एकत्रित दर्शविणे आवश्‍यक आहे. 
त्यानुसार कृषि विभागातील संबंधीत संवर्गाची आकृतिबंधानुसार मंजूर पदसंख्या व ज्या 
शासकीय कार्यालयातील/महामंडळातीलळ पदे केवळ कृषि safer 
प्रतिनियुक्तीने भरली जातात, अशी त्या त्या संवर्गातील प्रतिनियुक्‍तीवरील पदे मिळून 
एकूण संबंधीत संवर्गांचे संख्याबळ (Cadre Strenth) निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त प्रस्तावना विचारात घेता, कृषि विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, 
गट-अ मधील कृषि संचालक, कृषि सहसंचालक, अधिक्षक कृषि अधिकारी, कृषि 
उपसंचालक व गट-ब मधील तालुका कृषि अधिकारी तसेच गट-ब (कनिष्ठ) अशा एकूण 
६ संवर्गाचे संवर्गनिहाय एकूण संख्याबळ खालील प्रमाणे निश्चित करण्यास या 
शासननिर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | पदनाम वेतनश्रेणी आकृतिबंधानुसार | ज्या कार्यालय/ | एकूण 
क्र मंजूर संवर्ग | महामंडळामध्ये केवळ कृषि | संवर्ग 
पदसंख्या विभागातील  अधिकारी/ | संख्याबळ 
कर्मच्याऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्ती केली जाते अशा 
पदांची संख्या (परिशिष्ट-अ 
प्रमाणे) 
eae) 2 3 PB 4 & 
१ | कृषि संचालक | 85-२७ : ११८५००- 4 4 qo 
२१४१०० 
२ कृषि सह 5-२५ : ७८८००- १४ 4 १९ 
संचालक २०९२०० 
३ | अधिक्षक कृषि | 5-२३ : ६७७००- ४६ a १०१ 
अधिकारी २०८७०० 
४ कृषि S-20 : ५६१००- २०२ ४९ २५१ 
उपसंचालक १७७५०० 
षु म.कृ.से., 85-१६ : ४४९००- ८०० ९७ ८९७ 
गट-ब (तंत्र १४२४०० 
अधिकारी/ 
तालुका कृषि 
अधिकारी) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १२२१/प्र.क्र.६५/१५अओ 


६ | म.कृ.से., गट- | 65-१५ : ४१८००- १६५२ १११ १७६३ 
ब (कनिष्ठ) १३२३०० 
(कृषि 
अधिकारी/मंड 
ळ कृषि 
अधिकारी) 


२. उपरोक्त dad नमुद केलेले संवर्गनिहाय एकूण संख्याबळ हे खालील 
प्रयोजनासाठी विचारात घेण्यात येईल. 


) संबंधीत संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमात नमुद केलेले नियुक्तीचे प्रमाण हे एकूण 
संवर्ग संख्याबळास लावण्यात येईल. व त्याप्रमाणे सरळसेवा व पदोन्नतीची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

२) उपरोक्त तत्क्त्यातील रकाना क्र. ५ मधील प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर नियुक्‍ती ही 
बदली अधिनियमानुसार बदलीने करण्यात येईल. 

3) उपरोक्त तत्क्त्यातील रकाना क्र. ६ मधील संख्याबळाचा वेळोवेळी आढावा 
घेऊन रकाना क्र. ४ व ५ मधील पदसंख्येमध्ये जसे जसे बदल होतील, 
त्याप्रमाणे त्याबाबतचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. 


३. केवळ कृषि विभागातील अधिकारी प्रतिनियुक्तीने जात असलेल्या पदांचा 
सविस्तर Tatts सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये दिला आहे. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने व त्यांच्या 
औनपचारीक संदर्भ क्रमांक ९६०/२०२१/कार्यासन-१२,दि.२९/०९/२०२१ अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर ane निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७//.॥8॥8॥9७७॥॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक 
२०२११०२५१२१९५६७५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A mM | N | k Nn h DN: c=IN, ०-७ harashtra, ou=Agriculture and 
| ADF Departmen’ ICode=400032, st=Maharash' 
254, 


20=36b60751d094e56d974e1a44ec234c475fb0deSb35a79 
£69a588f212b260. 


Sakharkar Sirs erent 
सोबत:- परिशिष्ट- अ (अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १२२१/प्र.क्र.६५/१५अ 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. उपसचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. उपसचिव (सा.प्र.वि.१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सर्व संचाळक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 
१०.कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
११.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 
१२.निवडनस्ती/१५-अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


[ewe कृषि विभागातूनच इतर विभागाकडे प्रतिनियुक्तीने देण्यात येणा-या पदांचा तपशील | 


कष विभागातील wat [प्रतिनियुक्‍्सो यंत्रणा clara चद संख्या 
g 


oly तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा [ATMA] |।कृषि संचालक 
पुणे. 


महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व 
मंडळ (NHM), पुणे. 


स तळात 2 
3 [2 "२ Ue 


महाराष्ट्र कृषि शिक्षण ब संशोधन परिषद अप्पर सल्लागार [विस्तार 
[MCEAR] पुणे. शिक्षण व साधन सामुग्री 
विकास] 
८ 


मा. बाळासाहेब ठाकरे PT व्यवसाय व ग्रामिण | अतिरिक्त प्रकल्प व्यवस्थापक 
परिवर्तन प्रकल्प [SMRT] पुणे. पक 
FARTS नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन अप्पर संचालक [कृषि विस्तार 
प्रशिक्षण संस्था, (TATA) नागपूर. 
अप्पर संचालक [नैस 
अप्पर संचालक [व्यापारक्षम 


3 g 
8 
व्यवस्थापन] 
का : १ 
न ] 
aoe g 
] 
डॉ पंजाबराव देशमुख जैविक शेती सह-संचालक [कृषि] 
g 
मिशन,अकोला. 
मकृसे गट-अ - कृषि सह-संचाळक एकूण & 
3 मकृसे गट-अ - अधीक्षक कृषि ।कुर्षि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा [ATMA JOU. |उप-संचालक (सामेती) ; 
अधिकारी (राज्यस्तर ,पुणे) 
प्रकल्प संचालक 
२२ 
नियोजन विभाग [महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार हमी ।|अधोक्षक कृषि अधिकारी a 
योजना] ( विभागीय आयुक्‍त कार्यलय) 
डु 
ee nae) 8 
] 


महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन ब ओषधी वनस्पती ।प्रकल्प ae 

मंडळ (NHM) पुणे. 

महाराष्ट्र राज्य बिज प्रमाणिकरण सह- [दक्षता पथक व 
यंत्रणा,अकोला. गुणनियंत्रक 


क राज्य कृषि व्यवस्थापन प्राचायं 
प्रशिक्षण संस्था, (GATT) नागपूर (लातूर वगळुन विभागनिहाय- 


७) 


अ. क्र. [कृषि विभागातील संवर्ग |प्रतिनियुक्‍ती यंत्रणा प्रतिनियुक्ती पदनाम पद संख्या 


नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प ple विद्यावेत्ता ह 
[PoCRA] मुंबई 
मृदा विज्ञान विश्लेषविश्लेषत्ज्ञ 


मकृसे गट-अ - अधिक्षक कृषि अधिकारी एकूण 


¥ मकृसे गट-अ - कृषि उप- कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा [ATMA]  ।प्रकल्प उप-संचालक ms 
संचालक (जिल्हास्तर) 


महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन ब औषधी वनस्पती ।बिशेष कार्य अधिकारी 
मंडळ,पुणे 


महाराष्ट्र राज्य बिज प्रमाणिकरण जिल्हा बिज प्रमाणिकरण 
यंत्रणा,अकोला अधिकार(परभणी,अकोला,चि 
खली,) 


बोज परिक्षण अधिकार 


विभागीय बिज प्रमाणिकरण 
अधिकारी 


(जळगांव,अनगर,परभणी,जाल 
ना,अकोला,नागपर) 


FARTS नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन कृषि उपसंचालक : 
| 

| 
अकोला 


मकृसे गट-अ - कृषि उप-संचाळक एकूण ४९ 


५ ।मकृसेगट-ब गृह विभाग [कारागृह],पुणे ; 
नियोजन विभाग [महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार हमी |कृषि अधिकारी वर्ग-२ i 
योजना] (जिल्हापरिषद) 


सहाय्यक प्रकल्प व्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन ब ओषधी वनस्पती 
मंडळ, (एनएचएम) पुणे 


महाराष्ट्र राज्य बिज प्रमाणिकरण जिल्हा बिज प्रमाणिकरण 
ste rem 

मा. बाळासाहेब ठाकरे HS व्यवसाय व ग्रामिण ।|तंत्र अधिकारी 
oe 
सहकार, पणन व वस्त्रीद्योग विभाग, सहाय्यक संचालक [कृषि] 


नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प तंत्र अधिकारी 
[PoCRA] मुंबई 


र 
vw 


२ 
g 
९ 


अ क्र. ] कृषि विभागातील संवर्ग प्रतिनियुक्ती यंत्रणा यु चद संख्या 


सहाय्यक संचालक रामेती सहाय्यक संचालक रामेती, 
(लातूर वगळून विभागनिहाय 
द 


मकृसे गट-ब एकूण 


महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब । महाराष्ट्र राज्य बिज प्रमाणिकरण यंत्रणा कृषि अधिकारी 
(कनिष्ठ) कृषि अधिकारी/मंडळ | अकोला 
कृषि अधिकारी 


साखर विकास आयुक्तालय, पुणे कृषि अधिकारी 


देशमुख क्षि संजीवनी प्रकल्प विशेषज्ञ (कृषि) 
[PoCRA] मुंबई 


सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) 


